4 


राष्ट्रपतींचे होमगार्ड व नागरी संरक्षण पदक 


देण्यासाठी नावांची छाननी करण्यासाठी 

छाननी समिती स्थापना करण्याजाबत. 
महाराष्ट्र शासन, | 
गृह विभाग (विशेष ) | 


। शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०००/२२/वि.शा.८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : J 0जुलै २००१ 


| 
खाचा : १) शासन तिर्णय क्र. एचजीएस २०००/२२बि.शा.८, दि. ए५ जानेवारी Rook 


राष्ट्रपतीचे होमगाई व नागरी संरक्षण पदक देण्यासाठी नावांची छाननी करण्यासाठी छाननी 
समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. शासनाने खालोलप्रमाणे समितीची 
रचना केली आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह) - Seay 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - सदस्य 

३) प्रधान सचिव (अ.य सु) . - सद्स्य 

४) महासमादेशक, होमगार्ड तथा संचालक,नागरी संरक्षण - सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य 

५) उप सचिव, गृह बिभाग ( होमगार्ड व नागरी संरक्षण  - सदस्य सचिव 
संबंधातील कार्यासनाशी संबंधित.) 

ही समिती त्वरीत कार्यान्वीत होईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


cet 
| (आ.बा.डमाळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अ.मु.स: (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
प्रधान सचिव (अ. ब सु. ) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
निवड नस्ती, fare. 


